अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधिक्षक 
मध्यवती कारागृह गट ब या पदावर 


सरळसेवा नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-ससेनि २०११/१३८३/प्र.क्र. ३१५ /तुरूंग-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १मार्च २०१२. 
वाचा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५०४(५)१०४७३/आठ दि. २१.१०.२०११. 
शासन निर्णय :- 


अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधिक्षक मध्यवती कारागृह गट ब या संवर्गातील रिक्‍त पदे 
भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने ९ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली असून त्यापैकी 
पुढील आठ उमेदवारांची अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधिक्षक मध्यवती कारागृह गट ब या 
संवर्गात तात्पुरती नियुक्ती खाली नमूद केलेल्या अटी ब शर्तीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. या 
उमेदवारांची नावे आयोगाने दिलेल्या वर्गवारी व गुणवत्ताक्रमानुसार नमूद करण्यात आली आहेत. 


| अ.क्र. उमेदवाराचे नांव नोक a 
क. “| श्री. हर्षद भिकनराव अहिरराव अराखीव 
: २. | श्रीमती गीता हनुमंत = अराखोब मात्र महिलांसाठी राखीव पदावर 
३. | Maa सुधाकरराव आगे इतर मागास वर्गासाठी राखीव पदावर 
४. | श्री.भाईदास नामदेव ढोले अराखीव | 
= | श्रोमती किती किशोर डहाळे इतर मागास वर्ग- मा ह RS महिलांसाठी राखीब पदावर 
६. | श्री.नागनाथ गंगाधर art अराखीव 
। ७. | श्रीमती स्वाती खुशालराव र । अराखीव -सात्र पात्र महिलासाठी राखीव पदावर | राखीब पदावर 
। ८. | श्री.अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे | अनु.जमाती वर्गासाठी राखीव पदावर 


AS 


अटी व शती:- 

(१) उपरोक्त उमेदवारांचा परिविक्षाधीन (Probation Period) कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू 
झालेल्या तारखेपासून २ वर्षांचा असेल. जर ते २ वर्षाच्या आत परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करू शकले नाहीत तर शासनाला योग्य बाटेल तेवढया कालावधीसाठी 
परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात येईल. जर सदर उमेदवार २ वर्षाच्या किंवा वाढविलेल्या 
परिविक्षाधीन कालावधीत विहित चाचण्या व परिक्षेत उत्तीर्ण झाले नाहीत किंबा गैरवर्तणूकीबद्दल अपराधी 
आढळले तर त्यांची नेमणूक समाप्त करण्यास ते पात्र ठरतील. 


(2) उपरोक्त उमेदवारांना नेमणूक केलेल्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये 
शासनाने विहित केलेले प्रशिक्षण घ्यावे लागेल तसेच त्यासंबंधीची चाचणी परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
आहे. विहित नियमाप्रमाणे त्यांनी विभागीय परिक्षा, मराठी a हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
आहे. 

(३) परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांना वेतनबँड रु.९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु.४६०० या 
वेतनश्रेणीतील वेतन मिळेल. एका वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी संपल्यावर त्यांना बार्षिक वेतनवाढ 
देण्यात येईल. त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकरित्या संपल्यानंतरच शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२ एप्रिल, १९७२ अनुसार देण्यात 
येईल. त्यांना शासन नियमाप्रमाणे मिळणारा महागाई भत्ता व इतर भत्ते देय राहतील. 

(४) दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी किंबा त्यानंतर वाढबिलेला परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधिक्षक मध्यवती 
कारागृह गट ब संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 

(५) उपरोक्‍त उमेदवारांना शासकीय सेवेतून राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्यांनी शासनास एक 
महिन्याची आगाऊ नोटीस द्यावी लागेल अथबा एक महिन्याचे वेतन सरकारजमा करावे लागेल. 

(६) नियुक्‍्तीच्यावेळी संगणक अर्हता प्राप्त न केलेल्या उमेदवारांनी शासन निर्णय 
सा.प्र.वि.क्रमांक- प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, २००३ अन्बये विहित 
केल्यानुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत संगणक अर्हता प्राप्त करणे आवश्यक 
राहील. 

(७) शासन निर्णय वित्त विभाग अंनिया-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१ ऑक्टोबर २००५ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधीत उमेदवारांना नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील. 

(८) वर नमूद केलेल्या अटी ब शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा 
अधिकाऱ्यांना जे सेवा विषयक सर्वसाधारण नियम लागू आहेत ते तसेच महाराष्ट्र कारागृह नियमावली 
१९७९ मधील नियम (स्टाफ डिसिप्लीन व स्टाफ फंक्शन) त्यांना लागू होतील. 


३. या नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेसाठी 
अप्पर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, जूनी मध्यवती इमारत, 
दुसरा मजला, पुणे १ यांच्या कार्यालयात कामावर रुजु व्हावे. अन्यथा सदर नियुक्‍ती स्विकारण्यास संबंधित 
उमेदवार इच्छूक नाही असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रथम नेमणूकीच्या पदग्रहणासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्यास ते पात्र नाहीत. 


४. अप्पर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह) यांनी सद्या कारागृह सेवेत कार्यरत 
असणा-या श्री.हर्षद अहिरराव, श्रीमती गीता शिकारे, श्री.वैभब आगे आणि श्री.भाईदास ढोले या 
कर्मचा-यांना त्यांच्या बरिलप्रमाणे होणा-या नियुक्‍तीबर हजर होण्यासाठी त्यांना सद्याच्या पदावरून 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि त्यांना नविन नियुक्तीच्या पदावर तातडीने हजर होण्याच्या सूचनाही 


| तसेच संबंधित उमेदवार रुजू झाल्यानंतर त्यांच्या प्रशिक्षणानुषंगाने तात्काळ पुढील 
कार्यवाही/व्यवस्था करावी ब त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१२०३०१११२५१४४५००१ असा आहे. 


हौ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ‘i 


4 
x a 
Be - धबडे) 
कक्ष , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
अप्पर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह), पुणे. 
महालेखापाल-१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कारागृह उपमहानिरिक्षक पूर्व बिभाग, नागपूर / पश्‍चिम विभाग, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य 
विभाग, औरंगाबाद/ मुख्यालय पुणे. 
प्राचार्य, तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण शाळा, येरवडा, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
श्री. हर्षद भिकनराव अहिरराव, अकोला जिल्हा कारागृह, कौलखेड रोड, अधिकारी वसाहत, 
अकोला-४४४ ००१. 
श्रीमती गीता हनुमंत शिकारे, कारागृह अधिकारी बसाहत क्र.१,येरवडा महिला कारागृहाजवळ, 
येरवडा, पुणे-४११ ००६. 
श्री वैभव सुधाकरराव आगे, तुरूंग अधिकारी वर्ग २, भायखळा जिल्हा कारागृह, FAR रोड, 
भायखळा, मुंबई-४०० ००८. 
श्री.भाईदास नामदेव ढोले, तुरूंग अधिकारी वर्ग १, जळगाव जिल्हा कारागृह,जळगाव-४२५००१. 
श्रीमती किर्ती किशोर डहाळे,गुरूकृपा ज्वेलर्स, सराफालाईन, महागाव, जिल्हा-यवतमाळ. 
श्री. नागनाथ गंगाधर सावंत, मु.पो. बोलेगाव (खुर्द),ता. चाकुर, जिल्हा लातूर. 
श्रीमती स्वाती खुशालराव जोगदंड, व्दारा डी.डी.जाधव, जी ००१, बी १२, योगिधाम, मुरबाड 
रोड, कल्याण, जिल्हा ठाणे. 
श्री. अनुपकुमार मधुकरराव PALS टाईप, 33/2, आर.सी.एफ. कॉलनी,कुरुल, ता. अलिबाग, 
जिल्हा रायगड. 
निवडनस्ती तुरूंग १. 


